भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना 
या योजनेसाठी निधी वितरण. 
लळेखाशिर्ष-२२२५ई७७७ 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प (विघयो), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २८ सप्टेंबर, २०२२ 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दि.४.४.२०२२ 
२) शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२०१६/प्र.क्र.२९३/शिक्षण-२, दि.१३.०६.२०१८ 
३) शिक्षण-२ कार्यासनाची नस्ती क्र.बीसीएच २०२२/प्र.क्र.११७/शिक्षण-२ 


प्रस्तावना - 
वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 


स्वाधार योजना या योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी अर्थसंकल्पित 
झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार 
योजना योजनेचा रु.१२६०.०० लाख इतका निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे) यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एन-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३ नागरी हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीकरिता यंत्रणा, ७८९ 
अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना, (०३) अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्याना भोजन, निवास व 
शैक्षणिक सुविधांसाठी अनेदान (०३) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ३१-सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) (२२२५ई७७७) या लेखाशिर्षातील सन २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 
३. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला उपरोक्‍त 
निधी / अनुदान वित्त विभागाच्या दि.४.४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 


वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प (विघयो) 
४. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय अधिकार नियम 


पुस्तिका १९७८ Helles उपविभाग-एक नियम क्र. १४९ आणि वित्त विभागाचा शासन निर्णय/परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ov एप्रिल, २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२८१५२९१८१९२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ee 


PRASHANT 
PUNDLIK WAGH = = 
( प्रशान्त पुं. वाघ ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


11268c290a7221620636ede8425d6a870aa0240118 


1GEIFEA18299D95CAA243F02DC0029F, 
}8B296ESESDB14FF5976561A3EC66D875AEB 
‘cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 

"30° 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 
सचिव (सामाजिक न्याय व fears) यांचे स्वीय सहायक 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), HERTS - 9/ 2, मुंबई / नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/ २, मुंबई / नागपूर 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. आयुकत (समाजकल्याण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. सहसचिव / उपसचिव (शिक्षण-२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ७ मंत्रालय, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी (शिक्षण-२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


